राज्यातील लोककलावंतांच्या कलापथकांना 
भांडवली / प्रयोगासाठी अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी समिती पुनर्घटित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. लोकपॅ ४७२० / प्र.क्र. १६७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. लोकअ 
२००७/ प्र.क्र.१२७/ सां.का.३, दि. १.१.२००८ 
२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. 
BHP २००७/प्र.क्र.१२७/सां.का.३, दि. २० जून, २००८ 
३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. 
BHF ४७१५/प्र.क्र.११०/सां.का.४, दि. १ जुले, २०१५ 
४. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र. संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र.१५/सां.का.४, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रातील सर्व लोककला टिकून राहाव्यात व ळोककलांची पुढील पिढींना 
माहिती व्हावी आणि महाराष्ट्रातील एकूणच सर्व पारंपारिक लोककलांचे जतन करण्यासाठी 
या लोककलांना उत्तेजन द्यावे, या हेतूने त्यांच्या कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी / प्रयोग 
अनुदानासाठी अनुदान देण्याच्या योजनेस उपर्निर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी 
देण्यात आली होती. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी / 
प्रयोग अनुदान मंजूर करण्यासाठी या कलापथकांच्या अर्जाची छाननी करणे व त्यांची पात्रता 
तपासून निवड करण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुषंगाने 
उपर्निदिष्ट क्र. ३ अन्वये विषयांकित समिती पुनर्घटित करण्यात आली होती. उपर्निदिष्ट क्र. 
४ येथे नमूद शासन निर्णयानुसार सर्व समित्यांवरील अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्यात आल्या. सबब, या समितीचे पुनर्घठन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये कळापथकांना भांडवली खर्चासाठी / प्रयोग अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती पुनर्घठीत करण्यात येत आहे. 


अक्र. | सदस्य | पद 
|.“ ७-7 . | संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय अध्यक्ष 
२. । माया खुटेगावकर सदस्य 
३. | सुधीर कलिगण सदस्य 
४. | दिनेश गोरे सदस्य 
५. | अभय तेरदाळे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः GH ४७२० / प्र.क्र. १६७/सां.का.४ 


६. । पुरुषोत्तम as सदस्य 

७. । अलंकार टेभुर्ण सदस्य 

८. | सुरेशकुमार वैराळकर सदस्य 

९. ।अंबादास तावरे सदस्य 
| 90. | विलास सोनावणे सदस्य 
११. । मोहित नारायणगावकर सदस्य 
१२. | सहसंचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


२. सदर समिती, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे कालावधीसाठी 
किंवा समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत असेल. 


३. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार 
प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (०५) कला व सांस्कृतिक 
संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (०५) (०१) कला व सांस्कृतिक कार्य संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
(२२०५ १६२३) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षातून त्या-त्या वर्षी उपलब्ध 
असलेल्या मंजुर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०९०८१८२२३७८३२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित poor आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vilas Ramrao 
Thorat 


igital 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

६. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७२० / प्र.क्र. १६७/सां.का.४ 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


